मन्याड मध्यम प्रकल्प ता. चाळीसगांव जि. 


जळगांव मन्याड धरणाचे पृच्छ HSA (Tail 
Channel) धुप प्रतिबंधक उपाययोजनेबाबतचे 


विशेष दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक प्रशासकोय मान्यता 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२४/ (प्र.क्र.९१/२०२४)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १६/ ०३/ २०२४ 


१. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगांव यांचे पत्र.जा.क्र. तापाविम-/ प्रशा -४- / 
३६८/ २०२३/ दि. २५/ ०१/२०२४. 

. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य (कामे), दि.३१/०८/२०१८. 

. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य (कामे), दि.२७/११/२०१८. 

. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि. १/८/२०१९. 

. शासन परिपत्रक- प्रमा- २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 

. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ FAST (कामे), दि १/१/२०१५. 

. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३. 


७ - SF K ८७ A 


प्रस्तावना :- 


मन्याड मध्यम प्रकल्प हा मोजे नांद्रे ता. चाळीसगांव, जि. जळगांब जवळ मन्याड नदीवर बांधलेला 
आहे. मन्याड धरणाचे पाणलोट क्षेत्र 352 स्क्वे. मेल (912 Sq. km) असून धरणाची साठवण क्षमता 53.95 
दलघमी (1905 दलघफु) असून जिवंतसाठा 40.27 दलघमी (1422 दलघफू) इतका आहे. 
मन्याड धरणाला मुक्‍त WATS सांडवा असून सांडवा वक्राकार आहे. सांडव्याची एकूण लांबी 267.40 मी. असून 
संकल्पीत प्रवाह क्षमता 131500 क्युसेक्स (3715 क्‍्यूमेक्स) आहे. मन्याड धरणाचे बांधकाम सन 1969 मध्ये सुरु 
होऊन सन 1973 मध्ये पूर्ण झाले व त्याच वर्षी धरण पूर्ण क्षमतेने भरुन 7235 TST पाणी प्रवाह सांडव्यावरुन 
बाहुन गेला. प्रथम वर्षीच वाहुन गेलेल्या प्रवाहामुळे सांडव्याच्या बकेटखाली 50 फुट / 15 मीटर अंतरावरील भाग 
कोरला गेला. सांडव्याच्या खालील भाग मृदु स्तराचा असल्याने, सदर भाग कोरला गेल्याने पुच्छ कालव्याची धूप 
थांबविणे आवश्यक आहे . त्यामुळे आजतागायत वाहुन गेलेल्या प्रवाहामुळे पुच्छ कालव्याची मोठ्या प्रमाणात झिज 
झालेली आहे. सदर प्रवाहामुळे संरक्षक भिंत क्र. 5 ही मोठी भिंत असून त्याची मोठ्या प्रमाणात पडझड झालेली 


आहे. तसेच भिंत क्र. १ चे भिंतीचे तळाचे (Foundation) धूप मोठया प्रमाणात झाल्यामुळे तळाचा भाग उघडा 


पडलेला आहे. तसेच सांडव्याच्या मध्य भागातून (W.W.Bar) चे खाली Dyke असल्याने साधारणतः: ३० ते १३० 


मीटरपर्यंतच्या Dyke भाग ८ ते ९ मीटर रुंदीचा भाग कोरला जाऊन घळी पडलेली आहे. 


या पार्श्वभूमीवर मन्याड मध्यम प्रकल्प ता. चाळीसगांव जि. जळगांव मन्याड धरणाचे पृच्छ 


कालव्याचे (Tail Channel) धुप प्रतिबंधक दुरुस्ती कामाच्या अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत 
प्रशासकोय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


मन्याड मध्यम प्रकल्प ता. चाळीसगांव जि. जळगांव मन्याड धरणाचे पृच्छ कालव्याचे (Tail 


Channel) धुप प्रतिबंधक उपाययोजनेबाबतचे विशेष दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक विशेष दुरुस्ती अंतर्गत रु. 


४,९०,४२,८५४ (चार कोटी नव्वद लक्ष बेचालीस हजार आठ 3 चौपन्न फक्त) एवढ्या खर्चाचा प्रस्तावास 


खालील अटीच्या अधीन राहून सोबत च्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे 


१) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च करणे इ. 
बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय/ परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. 

२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण वापर 
करुन बचत साधावी. 

३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 

४) प्रशासकोय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास 
मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 

५) प्रशासकोय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास 


मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही 
प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च २७०१ मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, धरण सुरक्षितता अधिनियम २०२१ 
अंतर्गत समाविष्ट मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, तापी पाटबंधारे बिकास महामंडळ २७०१ सी -२७६ या लेखाशिर्षा 


खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकोय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र.८१ 
सन २०२३-२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर७'७/०/-11१॥४१७॥॥१.४०५.॥1उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा 
संगणक संकेतांक २०२४०३१६१५२०३१४७२७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJIV ARUNKANT TATU 


S A N J | V DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2d4c9d30f88b6a2745465552d33743e7c967f8c7a5d287 
520a1c61013a9d322a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
A R U N KA N ण TAT U serialNumber=CDC760A62A3C19856AA294BBEA7AE1D0091868 
09C9360393D324611015F646EA, cn=SANJIV ARUNKANT TATU 
Date: 2024.03.16 15:31:30 +05'30° 
संजीव 
( टाटू) 
शासनाचे सह सचिव 
सोबत सहपत्र -: 
प्रत:- 
यांचे 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२ मुख्यमंत्री यांचे प्रधान 
२) मा. यांचे प्रधान सचिव, 


३) मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त ब नियोजन), यांचे प्रधान सचिव. 

५) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

६) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

७) मा.बिरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 

८) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 

९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१०) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

११) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१२) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१४) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१५) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१६) कार्यकारी संचालक,तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 

१७) मुख्य अभियंता , तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 

१८) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१९) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव, 

२०) कार्यकारी अभियंता ,गिरणा पाटबंधारे विभाग ,जळगाव 

22) सिं.व्य (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२४/ (प्र.क्र.९१/२०२४)/ सिंव्य (कामे), 


दि. ९६ /०३/२०२४चे सहपत्र 


अ.क्र. | बाब शासनस्तरावरील 
पडताळणी नंतरची 
किंमत (रु) 


१ सी-कामे 


अ) काम प्रित्यर्थ रक्कम २३२८४९१०८७ 


२ | स्वामित्व शुल्क ३२३८४५९ 


१% विमा (काम प्रित्यर्थ रक्कमेवर) ३८४९११ 


३ 
डु १८ % सेवा व वस्तु कर (काम प्रित्यर्थ रक्कमेवर) ६९२८३९६ 
ष्‌ एकुण रक्‍कम ४९०४२८५३ 


Digitally signed by SANJIV ARUNKANT TATU 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2d4c9d30f88b6a2745465552d33743e7c967f8c7a5d287 
520a1c61013a9d322: ICode=400032, st=M: 


डस 
ialNumber=CDC760A62A3C19856AA294BBEA7AE1D00918680 
9C9360393D324611015F646EA, SANJIV ARUNKANT TATU. 
Date: 2024.03.16 15:31:47 +05'30' 


(संजीव टाटू) 
शासनाचे सह सचिव 


